शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवनगौरव पुरस्कार, 
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार, जिजामाता राज्य 
क्रीडा पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार 
(खेळाडू, संघटक / कार्यकर्ते), एकलव्य खेळाडू सन 
२०१७-१८ या वर्षाचे पुरस्कार. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१९/प्र.क्र.१५/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
तारीख: १३ फेब्रुवारी, २०१९ 
वाचा : 


शासन निर्णय शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक्र/राक्रीधो२०१२/प्र.क्र.१५८/१२/ 
क्रीयुसे-२, दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०१७ 

शासन शुध्दीपत्रक, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक्र/राक्रीधो२०१२/प्र.क्र.१५८/१२/ 
क्रीयुसे-२, दिनांक ८ डिसेंबर, २०१७ 

शासन शुध्दीपत्रक, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक्र/राक्रीधो२०१२/प्र.क्र.१५८/१२/ 
क्रीयुसे-२, दिनांक २४ ऑक्टोबर,२०१८ 

शासन निर्णय शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक्र/राक्रीधो२०१२/प्र.क्र.१५८/१२/ 
क्रीयुसे-२, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१९ 


न्य 
~~ 


a 


AN 
~~ 


= 


प्रस्तावना 


महाराष्ट्र राज्यातील सर्वोकृष्ट क्रीडापटूंना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार, 
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू, संघटक/कार्यकर्ते/ 
जिजामाता क्रिडा पुरस्कार, एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार व साहसी क्रोडा पुरस्कार या पुरस्कार 
देण्याबाबतच्या नियमावलीमध्ये सुधारणा करुन उपरोक्त संदर्भ १ ते ३ च्या शासन निर्णयान्वेय सुधारीत 
नियमावली विहीत करण्यात आलेली आहे. त्याआधारे सन २०१७-१८ या वर्षाच्या पुरस्कारार्थीची निवड 
करण्यासाठी शासनाने संदर्भाधीन दिनांक of फेब्रुवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये पुरस्कार निवड 
समिती गठीत केली होती. सदर पुरस्कार निवड समितींच्या शिफारसी विचारात घेवून सन २०१७-१८ या 
वर्षाचे पुरस्कार वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती व त्याबाबत आता 
शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्रात राज्यातील जेष्ठ क्रीडापटू, क्रीडा मार्गदर्शक, क्रीडा संघटक/कार्यकर्ते व क्रीडा क्षेत्राशी 
संबंधित अज्ञा ज्या व्यक्‍तींना क्रीडा व खेळासाठी आपले सर्वस्व अर्पण करुन महाराष्ट्राच्या क्रीडा जीवनात 
अतुलनीय असे स्थान संपादिले आहे व ज्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा क्रीडा कार्यकर्तुत्वाचा महाराष्ट्राच्या क्रीडा 
जीवनावर संस्मरणीय असा प्रभाव पडला आहे अशा क्रीडा महर्षीचा शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव 
पुरस्कार देवून गौरव करण्यात येतो. त्यानुसार परिशिष्ट “ अ ” मध्ये दर्शविलेल्या जेष्ठ क्रीडा महर्षींना 
सन २०१७-१८ या वर्षाचा “ शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार ” प्रदान करुन सन्मानित 
करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१९/प्र.क्र.१५/क्रीयुसे-२ 


२. महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रामध्ये मार्गदर्शनपर अतुलनीय कामगिरी बजावून खेळाडूंना घडवून 
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहभागी होण्यास उद्युक्त केळे आहे SIT क्रीडा मार्गदर्शकांचा “ उत्कृष्ट 
क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार ” देवून गौरव करण्यात येतो. त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट “ ब ” मध्ये 
दर्शविलेल्या व्यक्‍तींना सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता “ उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार ” व महीला 
मार्गदर्शकांस “ जिजामाता राज्य क्रीडा पुरस्कार ” प्रदान करुन सन्मानित करण्यास मान्यता देत आहे. 


३. महाराष्ट्र राज्यातील सर्वोत्कृष्ट पुरुष व महिला खेळाडू यांना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्काराने 
सन्मानित करण्याच्या दृष्टीने व दिव्यांग खेळाडूंना “ एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्काराने सन्मानित 
करण्याच्या दृष्टीने सोबतच्या परिशिष्ट “ क ” मध्ये दर्शविलेल्या पुरुष व महिला खेळाडूंना सन २०१७-१८ 
या वर्षाचे “ शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू) ” व “ एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार ( दिव्यांग 
खेळाडू)” प्रदान करुन सन्मानित करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


ही साहसी उपक्रमातील खेळाडूंना तसेच क्रीडा क्षेत्रात विशोष कार्य करणा-या क्रीडा 
संघटक/कार्यकर्त्यांना सोबतच्या परिशिष्ट “ ड ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सन २०१७-१८ या वर्षासाठी 
अनुक्रमे “ शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा पुरस्कार” व “शिवछत्रपती राज्य क्रीडा संघटक/कार्यकर्ते 
पुरस्कार” प्रदान करुन सन्मानित करण्यास मान्यता देत आहे. 


प. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार सन २०१७-१८ या वर्षाचे प्रदान करण्याच्या दृष्टीने आयुक्‍त 
क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य यांनी पुढील कार्यवाही तात्काळ करावी. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/७9॥॥9.9०७.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१३१५२६५८८७२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 


Rajendra oo त 
Shankarrao Pawar 


Maharashtra, OU = School Education and 
Sports Department 
Date: 2019.02.13 15:43:58 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


(१ मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(२) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(३) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(४) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
(4) सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 
(६) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी , (संचालनालयामार्फत) 
(9) महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
(तात्काळ योग्य त्या प्रसिध्दीसाठी) 
(८) सर्व पुरस्कार सन्मानार्थी (आयुक्‍त, क्रीडा व युवकसेवा पुणे यांचेमार्फत ) 
(९) मा.मंत्री, (क्रीडा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
(१०) अवर सचिव, (क्रीयुसे १,३), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
(99) निवड नस्ती (क्रीयुसे - २). 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१९/प्र.क्र.१५/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट*अ ” 
“ शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार ” 
(सन २०१७-१८ ) 


अ.क्र सन २०१७-१८ 


१. | श्री. उदय विश्वनाथ देशपांडे, मुंबई हहर 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao 
ar 


Raj 8 nd ra DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
S h a n ka r ra O P awa r Maharashtra, OU = School Education and 
Sports Department 
Date: 2019.02.13 15:44:17 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१९/प्र.क्र.१५/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट ब 
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक व जिजामाता राज्य क्रीडा पुरस्कार 
(सन २०१७-१८) 


नाव 


(i) सांघिक व वैयक्तिक क्रीडा प्रकार 


श्री. अमेय शामसुंदर जोशी, औरंगाबाद,(जिम्नॅस्टिक्स) (थेट पुरस्कार) 


श्री. सागर श्रीनिवास कुलकणी, औरंगाबाद,(जिम्नॅस्टिक्स) (थेट पुरस्कार) 


श्री.गजानन मारुती पाटील, पुणे (अँथलेटिक्स) 


(ii) वैयक्तिक क्रीडा प्रकार 


श्रीमती मृणाळीनी वैभव औरंगाबादकर, पुणे, (बुध्दीबळ) (थेट पुरस्कार) 
जिजामाता राज्य क्रीडा पुरस्कार (उत्कृष्ठ मार्गदर्शक ) 


श्री संजय बबन माने, मुंबई (कुस्ती )(थेट पुरस्कार) 


डॉ. भूषण पोपटराव जाधवर, ठाणे, (तलवारबाजी) (थेट पुरस्कार) 


श्री. उमेश रमेशराव कुलकर्णी, पुणे, (तायक्‍्वोदो) ) (थेट पुरस्कार) 


श्री.बाळकृष्ण मलप्पा भंडारी, पुणे, (तायक्वोंदो) ) (थेट पुरस्कार) 


श्री. स्वप्नील सुनिल धोपाडे,अमरावती,(बुध्दीबळ), (थेट पुरस्कार) 


| ao ७ 


श्री.नेखिल सुभाष कानेटकर, पुणे,(बंडमिटन), (थेट पुरस्कार) 


११ 


श्री. सत्यप्रकाश ATARI तिवारी,मुंबई STAR, (TSCA), (AC पुरस्कार) 


१२ 


श्रीमती दिपाली महेंद्र पाटील,पूणे (सायकलिग) 
जिजामाता राज्य क्रीडा पुरस्कार (उत्कृष्ठ मार्गदर्शक) 


(iii) सांघिक क्रीडा प्रकार 


१३ 


श्री. पोपट महादेव पाटील, सांगली,(कबडडी) (थेट पुरस्कार) 


१5 


श्री. राजेंद्र प्रल्हाद होळके सातारा, (VET) (थेट पुरस्कार) 


१५ 


श्री. लक्ष्मीकांत माणिकराव खंडागळे, अमरावती, (वॉटरपोलळो) 


Rajendra 


(राजेंद्र पवार ) 


= Maharashtra, O = 90४811 


Shankarrao Pawar १६%. .१२ 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: CN = Rajendra Shankarrao ar, C = IN, 
ment Of Maharashtra, 


ports Department 
)5'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१९/प्र.क्र.१५/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट“ क” 
“ शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार ( खेळाडू) ” (सन २०१७-१८ ) 
अ. | खेळाचे नाव पुरुष महिला 
क्र. 
| a | आर्चरी श्री. प्रविण LAST जाधव , सातारा श्रीमती भाग्यश्री नामदेव कोलते,पुणे 
श्री. सिध्दांत उमानंद थिंगलिया, श्रीमती मोनिका मोतीराम आथरे, नाशिक 
२ | अँथलेटिक्स । मुंबई उपनगर (थेट पुरस्कार) (थेट पुरस्कार ) 
श्री.कालिदास लक्ष्मण हिरवे,सातारा | श्रीमती मनिषा दत्तात्रय साळुंखे, सांगळी 
3 ट्रायथलॉन श्री.अक्षय विजय कदम, सांगली 1-1 
४ | qa श्री. शुभम बाजीराव जाधव,कोल्हापूर | श्रीमती श्रावणी सोपान कटके,पुणे 
५ | eer श्री. सौरभ सुशिल भावे, पुणे Pe 
६ | हॅण्डबॉल श्री. महेश विजय SNS, लातूर श्रीमती समीक्षा दामोदर इटनकर, नागपूर 
७ | जलतरण श्री.श्वेजल शेळेश मानकर ,पुणे श्रीमती युगा सुनिल बिरनाळे,पुणे 
८ | करम श्री.पंकज अशोक पवार,ठाणे श्रीमती मैत्रेयी दत्तात्रय गोगटे,रत्नागिरी 
जिम्नॅस्टिक्स | श्री सागर दशरथ सावंत, श्रीमती दिशा धनंजय Fig - मुंबई हहर 
: मुंबई उपनगर (आर्टिस्टक) (Rafa) 
je : टेबल टेनिस श्री सनिल शांकर शोट्टी- मुंबई उपनगर iF 
(थेट पुरस्कार) 
११ | तलवारबाजी | श्री अक्षय मधुकर देशमुख, नाशिक | श्रीमती रोशनी अशोक मुर्तडक, नाशिक 
१२ | बॅडमिंटन श्री अक्षय प्रभाकर राऊत, बीड श्रीमती नेहा पंडीत, पुणे 
१३ | बॉक्सिंग Po श्रीमती भाग्यश्री शिवकुमार पुरोहित, मुंबई 
१४ | रोइग श्री.राजेंद्र चंद्रबहादुर सोनार,नाऱशिक | श्रीमती पुजा अभिमान जाधव, नाशिक 
१५ | शुटींग P| श्रीमती हर्षदा सदानंद निठवे ,औरंगाबाद 
श्री. धृव अश्विन सित्वाला, (Ul 
ag बिलीयर्डस मुंबई शहर (थेट पुरस्कार) 
अँण्ड स्नूकर श्री. सिध्दार्थ होळेश पारीख , | 
मुंबई शहर, (थेट पुरस्कार) 
” पॉवरलिफ्टींग श्री मनोज मनोहर मोरे, श्रीमती अपर्णा अनिल घाटे , 
मुंबई उपनगर मुंबई शहर 
१८ | वेटलिफ्टींग 1-1 श्रीमती दिक्षा प्रदिप गायकवाड ,अमरावती 
a बॉडीबिल्डींग श्री.दुर्गाप्रसाद सत्यनारायण दासरी, = | 
कोल्हापूर 
ss मल्लखांब श्री. सागर केलास ओव्हळकर, a 
मुंबई उपनगर 
श्री. उन्मेश जीवन शिंदे, वाशिम श्रीमती गंगासागर उत्तम शिदे , 
२१ | आटयापाटया उतातावार 
उस्मानाबाद 
२२ | कबड्डी श्री. विकास बबन काळे, पुणे श्रीमती सायली संजय केरीपाळे, पुणे 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१९/प्र.क्र.१५/क्रीयुसे-२ 


२३ | कुस्ती श्री. उत्कर्ष पंढरीनाथ काळे, पुणे श्रीमती रेश्मा अनिल माने ,कोल्हापूर 
नप खो-खो श्री.अनिकेत भगवान पोटे, श्रीमती ऐश्वर्या यशवंत सावंत, 
मुंबई उपनगर रत्नागिरी 
बुध्दीबळ श्री. राकेश रमाकांत कुलकर्णी , ठाणे | श्रीमती दिव्या जितेंद्र देशमुख 
(थेट पुरस्कार) नागपूर( थेट पुरस्कार) 
वग श्री. रोनक भरत साधवानी, नागपूर । श्रीमती सलोनी नरेंद्र सापळे ,पुणे 
(थेट पुरस्कार) 
श्री. हर्षिद हरनीश राजा , पुणे 93 ३0, 
(थेट पुरस्कार ) 
२६ | लॉन टेनिस श्रीमती EGO संपतराव भोसले,पुणे 
२७ व्हालीबॉल fs श्रीमती प्रियांका प्रेमचंद बोरा,पुणे 
२८ | सायकलिंग श्री रविद्र बन्सी करांडे, अहमदनगर श्रीमती वेष्णवी संजय गभणे, भंडारा 
नि thal श्री महेश दयानंद माणगावकर, मुंबई । श्रीमती उर्वशी जोशी , ठाणे 
उपनगर (थेट पुरस्कार) 
३० | क्रिकेट CS श्रीमती स्मृती मानधना, सांगली 
३१ | हॉकी श्री. सुरज हरिडाचंद्र करकेरा, मुंबई 
एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार ( दिव्यांग खेळाडू) (सन २०१७-१८) 
अ.क्र. पुरुष महिला 
णि श्री.संदिप प्रल्हाद गुरव, रायगड, व्हीलचेअर- श्रीमती मानसी Pears जोशी, मुंबई, 
तलवारबाजी, (थेट पुरस्कार) बॅडमिंटन,( थेट पुरस्कार ) 
२ श्री.मार्क जोसेफ धर्माई, मुंबई उपनगर, बॅडमिंटन, | श्रीमती रुही सतीश शिंगाडे, पालघर, deer 
(थेट पुरस्कार) (थेट पुरस्कार) 
3. | श्री.सुकांत इंदुकांत कदम, सांगली , बॅडमिंटन, श्रीमती गीतांजली चौधरी, ठाणे,(जलळतरण) 
(थेट पुरस्कार) 
8 श्री.स्वरुप महावीर उन्हाळकर, कोल्हापूर, शाक 
नेमबाजी, (थेट पुरस्कार) 
५ | श्री.वेतन गिरीधर राऊत, अमरावती , (जलतरण) 
६ | श्री.आदिल मोहमंद नाझिर अन्सारी, आर्चरी , a 


(थेट पुरस्कार) 


Digitally signed by Rajendra 8181९8 


1 Pawar 
Rajendra Ei मी 
Mah: htra, OU = School Edi 0 Sport 
Shankarrao Pawar Date: 2019.02.13 15:44:48 +05'30 
(राजेंद्र पवार) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०१९/प्र.क्र.१५/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट“ ड ” 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (साहसी) (सन २०१७-१८) 

अ.क्र नाव 
र्क , श्रीमती प्रियांका मंगेश मोहिते, (गिर्यारोहण), (सातारा) 


“ शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार ( संघटक/कार्यकर्ते ) ” (सन २०१७-१८) 


अ.क्र.। विभागाचे नाव नाव 
१ | मुंबई श्री.अंकुर भिकाजी आहेर, ठाणे 
2 ।पुणे श्री.महेश चंद्रकांत गादेकर,सोलापूर 
३ | कोल्हापूर श्री.मुन्ना बंडू कुरणे, सांगली 
४ | अमरावती डॉ.नितीन गणपतराव चवाळे,अमरावती 
५ | नाशिक श्री.संजय आनंदराव होळकर,नाशिक 
६ | औरंगाबाद 11-11 
लातूर श्री.जनार्दन एकनाथ गुपिले,नांदेड 
८ | नागपूर श्री.राजेंद्र शंकरराव भांडारकर,भंडारा 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 


Raj e nd fa DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = School Education and 


Shankarrao Pawar Sports Deparment 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


